फार्मसी कौंसिल ऑफ इंडिया, नवी दिल्ली यांच्या 
मान्यतेस अनुसरून शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ पासून 
राज्यातील कायम विनाअनुदानित तत्वावर नवीन 
औषधनिर्माणशास्त्र संस्था सुरु करणे, विद्यमान 
औषधनिर्माणशास्त्र संस्थेत नवीन अभ्यासक्रम सुरु 
करणे व सध्या सुरु असलेल्या अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश 
क्षमतेत वाढ करणे इ. साठी शासन मान्यता 
देण्याबाबत:-शुध्दीपत्रक. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्र.मान्यता-२०२३/प्र.क्र.५७/तांशि-४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा चौक राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: २८ ऑगस्ट, २०२३. 


वाचा : १) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग शासन निर्णय क्र.मान्यता-२०२३/प्र.क्र.५७/ 
तांशि-४, दि.२३.०८.२०२३. 
२) संचालक, तंत्र शिक्षण यांचे पत्र क्र.२/एनजीसी/पीसीआय-मान्यता /२०२३ 
/७५५, दि.२५.०८.२०२३. 
३) संचालक, तंत्र शिक्षण यांचे पत्र क्र.२/एनजीसी/पीसीआय-मान्यता /२०२३ 
/७५७, दि.२८.०८.२०२३. 


शुध्दीपत्रक : संदर्भाधीन क्र.१ येथील “शासन निर्णय क्रमांक मान्यता-२०२३/प्र.क्र.५७/तांशि-४, 
दि.२३.०८.२०२३ सोबतच्या Annexure B मधील अनु.क्र.०५ समोरील रकाना क्र.१० मध्ये “स्वामी 
रामानंद तिर्थ मराठवाडा विद्यापीठ, नांदेड” ऐवजी “डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशञास्र विद्यापीठ, 
लोणेरे” असे वाचण्यात यावे.” 


तसेच, “SRA निर्णय क्रमांक मान्यता-२०२३/प्र.क्र.५७/तांशि-४, दि.२३.०८.२०२३ 
सोबतच्या Annexure - A मधील अनु.क्र.०२ समोरील रकाना क्र.१० मध्ये “डॉ.बाबासाहेब 
आंबेडकर daze frantic, लोणेरे” ऐवजी “मुंबई विद्यापीठ, मुंबई” असे वाचण्यात यावे.” 


२. हे शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करुन देण्यात आळे असून त्याचा संकेतांक २०२३०८२८१७१४३८६००८ असा आहे. हे 
शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
SHAHAJAHAN 
SHAKUR 
MULANI 
(शहाजहान मुलाणी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
१) संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः मान्यता-२०२३/प्र.क्र.५७/तांशि-४ 


२) संचालक, महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळ, मुंबई. 

सर्व सहसंचालक, तंत्र शिक्षण, विभागीय कार्यालये (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत). 

सर्व अकृषि विद्यापीठांचे कुलसचिव (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 

कुलसचिव, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ, लोणेरे, जि.रायगड 

संबंधित संस्था (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 

फार्मसी कौंन्सिळ ऑफ इंडिया,कम्बाइन्ड कौन्सिल बिल्डींग, कोटला रोड, ऐवान 

इ-गालिब मार्ग, नवी दिल्ली-११० ००२. 

८) सहायक शिक्षण सल्लागार (तांत्रिक), भारत सरकार, मनुष्यबळ विकास मंत्रालय 
(शिक्षणविभाग), नवी दिल्ली. 

९) निवड नस्ती/तांशि-४. 


4 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


9 


पृष्ठ २ पैकी २ 


